निरीक्षण अधिकारी, गट-ब पदावरील 
पदोन्नतीच्या निवडसुचीतून श्रीम. शालिनी 
बारस्कर यांचे नाव वगळण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०१९. 
वाचा :- विभागाचा शासन आदेशा क्रमांक: आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ ना.पु.१५, दि.१९ सप्टेंबर,२०१९. 


शासन आदेशा 

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा निरीक्षक, गट-क संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना दि. १९/०९/२०१९ च्या शासन आदेशान्वये निरीक्षण अधिकारी,गट-ब पदावर पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 
२. या पदोन्नत निरीक्षण अधिकाऱ्यांपैकी श्रीम. शालिनी उसनराव बारस्कर, पुरवठा निरीक्षक यांचा 
निरीक्षण अधिकारी, गट-ब पदावरील पदोन्नतीचा दि.१९/०९/२०१९ रोजीचा शासन आदेडा रद्द करण्यात 
येत आहे. 
३. श्रीम. बारस्कर यांचे त्यांच्या दि. ०४/१२/२०१९ रोजीच्या पत्रातील विनंतीनुसार निरीक्षण 
अधिकारी, गट-ब पदाच्या सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून नाव वगळण्यात येत आहे. 
४. श्रीम. बारस्कर या पुरवठा निरीक्षक, तहसिल कार्यालय - तुमसर, जिल्हा भंडारा या पूर्वीच्याच 
ठिकाणी कार्यरत राहतील. 
५. श्रीम. बारस्कर यांनी पदोन्नती नाकारल्यामुळे, पुढील दोन वर्षे होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या 
नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
६. श्रीम. बारस्कर यांच्या वरच्या पदावरील सेवाज्येष्ठता ही, ज्यावेळी त्या पुढील पदोन्नतीस पत्र 
ठरतील व प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून विचारात घेण्यात येईल. 
७. श्रीम. बारस्कर यांना दि.१९/०९/२०१९ च्या आदेशातील सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांचा तसेच यानंतरच्या दोन निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांचा मानीव दिनांक प्राप्त होणार नाही. 
८. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०७१५३८२८१२०६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita Gopal 
Jagtap 


(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 


श्रीम. शालिनी उसनराव बारस्कर, पुरवठा निरीक्षक यांना 
( जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा यांच्यामार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ ना.पु.१५ 


प्रत:- 


me) 


) विभागीय आयुक्‍त ,नागपूर / कोकण . 
) महाळेखापाल-१ व 2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), मुंबई व नागपूर. 

) मा. मंत्री (अनापु व ग्रासंवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (अनापु व ग्रासंवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


o~ 
ae 


उपायुक्त (पुरवठा ), नागपूर / कोकण . 
जिल्हाधिकारी, भंडारा / रत्नागिरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा / रत्नागिरी . 
निवडनस्ती/नापु-१५. 


an 


&. 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


